महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.५२/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२१. 


विषय :- सन २०२०-२१ साठी राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष 
(३०५३ ०१६४) खाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
वाचा :- १. शासन ज्ञापन,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र. ५२/ 
२८-अ, दिनांक १९.०८.२०२०. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मविवि १६१९/प्र.क्र.५५/२८-अ, 
दि.२९.०८,२०२०. 
३. शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-१२२६/ प्र.क्र.१४४/ 
२८-अ, दिनांक २९.१०.२०२०. 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.ए.आय.आय. २०१२/ 
प्र.क्र.३५३/२८-अ, दि.२०.१०,२०२०. 
५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी १६२०/प्र.क्र.५२/२८-अ, 
दि.२२.०२,२०२१. 
६. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी यांचे दि.१२.०३.२०२१ रोजीचे पत्र. 


शासन ज्ञापन :- 

राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष (३०५३ ०१६४) खाली महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीस निधी वितरीत करण्यात येतो.सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष 
३०५३-०१६४ खाली एकूण रु.१२८.०० कोटी निधी (मूळ अर्थसंकल्पित तरतूद रु.७८.०० कोटी + 
पुरवणी मागणी रु.५०.०० कोटी) अर्थसंकल्पित करण्यात आळा आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात एकूण रु.८३.२२ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस वितरीत करण्यात 
आला आहे. 

आता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्या दि.१२/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये निधी 
वितरणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१६४ मधील 
“३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ” खाली रु.३१,९७,९६,८०० एवढी रक्‍कम महाराष्ट्र विमानतळ 
विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव- मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १०२ विमानक्षेत्र, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.५२/२८-अ 


अ.क्र. | बाबक्र. सन २०२०-२१ ची एकूण सन २०२०-२१ आता वितरीत 
मंजूर तरतूद मध्ये फेब्रुवारी | करावयाची रक्‍कम 
२०२१ पर्यंत 
वितरीत करण्यात 
आलेली रक्‍कम 
¥ ३१ सहायक | मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद-रु.७८.०० | 8.63.22 कोटी ।रु.३१,९७,९६,८०० 
अनुदाने कोटी 
(वेतनेतर) पुरवणी मागणी- रु.५०.०० कोटी 
एकूण रु. १२८.०० कोटी । रु.८३.२२ कोटी | रु.३१,९७,९६,८०० 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये एकतीस कोटी सत्त्याण्णव लक्ष SSM हजार आठऱे फक्त) 


३. आता वितरीत करण्यात येणाऱ्या रु.३१,९७,९६,८०० या रकमेचे वितरण पुढीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र बाब आता वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
| ea . सोलापूर विमानतळाकरिता रु.१० कोटी 
२. कराड विमानतळाकरिता रु.७ कोटी 
३. ।पुणेविमानतळाकरिता रु. ५,९७,९६,८०० 
४. | , IRCS योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विमानतळांसाठी रु.९ कोटी 
एकूण रु.३१,९७,९६,८०० 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये एकतीस कोटी सत्त्याण्णव लक्ष हाहाण्णव हजार आठऱे फक्त) 


४. उपरोक्त खर्च " मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १०२ 
विमानक्षेत्र, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०२) विमानतळाच्या 
विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 
घोषित करण्यात येत आहे. 

५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१ मार्च २०२१ पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यात जमा न 
करता विहीत प्रयोजनातूनच खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात आलेल्या 
निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.५२/२८-अ 


६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३८/२०२१/ 
व्यय-४,दि.२४.०३.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र.२०२१०३२६१८०१२८०९०७ असा आहे. हे आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


gitally signed by Mahesh Kisan Wavhal 


e 
DN: ‘Government Of Mah hi 
Administration Department, stalCode=400032, st=Mahi hth 


2.5.4.20=a5f6330d58 102c34226358d9eb88 75f0fd9db44b648f 


5602900326; 


INumber=495c75b4c173c81f308bd63a1b33a5da4ea131ed182 
a V h a d44ea1b502ab4662e9810, ‘Mahesh Ki Wavhal 


te: 2021.03.30 12:40:31 +05'30' 


(म.कि.वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. संचालक/उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या, मुंबई 

३. महाळेखापाल, (लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
टं 
९ 


. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


